यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये कार्योत्तर 
मान्यता देण्यात आलेल्या घरकुलांसाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४ /योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२२/प्र.क्र.२६/ योजना-१, 

दि.२४ जून, २०२२. 

२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०१९/प्र.क्र.१२०३/ योजना-१, 
दि.२३ डिसेंबर,२०२२. 

३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२२/प्र.क्र.१२१/ योजना-१, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 

४) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२१/ योजना-१, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०२३. 


५) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२२८/ योजना-१, 
दि.०५ जुले, २०२३. 

६) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.८७/ योजना-१, 
दि.१३ जुले, २०२३. 

७) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२१२/ योजना-१, 
दि.२१ ऑगस्ट, 2023. 

८) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/ योजना-१, 
दि.०८ नोव्हेंबर, 2023. 


९) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.१०५/ योजना-१, 
दि.०८ डिसेंबर, २०२३. 


१०) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.४७८/ योजना-१, 
दि.०८ डिसेंबर, २०२३. 


११) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२१६/ योजना-१, 
दि.०८ डिसेंबर, २०२३. 


१२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२१६/ योजना-१, 
दि.०८ डिसेंबर, २०२३. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


१३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.५४९/ योजना-१, 
दि.११ डिसेंबर, २०२३. 


१४) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.५५५/ योजना-१, 
दि.१४ डिसेंबर, २०२३. 

१५) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.५६९/ योजना-१, 
दि.१८ डिसेंबर, २०२३. 


१६) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.६२/ योजना-१, 
दि.२० डिसेंबर, २०२३. 


१७) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.५५३/ योजना-१, 
दि.१५ जानेवारी, २०२३. 


१८) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.६१२/ योजना-१, 
दि.२९ जानेवारी, २०२४. 


१९) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२४/प्र.क्र.०६/ योजना-१, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०२४. 


२०) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.५५४/ योजना-१, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०२४. 


ज्ञापन :- 

यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये संदर्भ क्र. १ ते ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये, अनुक्रमे चंद्रपूर, यवतमाळ, चंद्रपुर आणि लातूर जिल्ह्यांतील एकूण ५९७१ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांना कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू ५९७१ वैयक्तिक घरकुलांसाठी एकूण 
रु.७४२६.९९२ लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून एकूण रु.३९१५.९९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदरहू घरकुलांसाठी रु.३५११.००२ लक्ष इतका निधी उपलब्धतेनुसार द्यावयाचा आहे. 
२. यड्वावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्र. ५ ते २० येथील शासन 
निर्णयान्वये, अनुक्रमे जालना, यवतमाळ, धाराशिव, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, सांगली, गोंदिया, 
भंडारा, जळगाव, धाराशिव, लातूर, भंडारा, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील एकूण २१०९६ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांना कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू २१०९६ वैयक्तिक घरकुलांसाठी एकूण 
रु.२६८२४.५१२ लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून एकूण रु.७४६१.०० लक्ष निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. सदरहू घरकुलांसाठी रु.१९३६३.५१२ लक्ष इतका निधी उपलब्धतेनुसार द्यावयाचा 
आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


३. 


उपरोक्त नमूद जिल्ह्यांतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये कार्योत्तर मान्यता देण्यात आलेल्या 
एकूण २७०६७ वैयक्तिक/सामुहिक घरकुल लाभार्थ्याकरीता उक्त निधी वगळता खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.८३,६०,२८,२००/- (अक्षरी रुपये त्र्याऐंशी कोटी साठ लक्ष अठ्ठावीस हजार दोनशे 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लक्षमध्ये) 
भाग-(अ) 
अ.क्र. आर्थिक । जिल्हा शासन वसाहत/ | मंजूर निधी ।यापुर्वी वितरीत | याद्वारे वितरीत 
वर्ष निर्णयाचा । घरकुल केलेला करावयाचा 
दिनांक लाभार्थी निधी निधी 
संख्या 
faa ५३१. ५.१ 
चंद्रपूर | २४.०६.२०२२ | ७४२ ९२६.१६ कटर ee 
२ । २०२२-२३| यवतमाळ | २३.१२.२०२२ । २०३९ । २५४४.६७२ १३११.०० १२३३.६७२ 
३ चंद्रपूर | ०८.०२.२०२३ | २८०३ | ३४९८.१४४ | १९२४.०० १५७४.१४४ 
8 लातूर । 9G.02.2023 | ३६७ ४५८.०१६ १४९.९९ ३०८.०२६ 
एकूण (भाग-आओ) ५९७१ | ७४२६.९९२ ३९१५.९९ ३५११.००२ 
भाग-(ब) 
अ.क्र. आर्थिक | जिल्हा शासन  ।वसाहत/ | मंजूर निधी ।यापुर्वी वितरीत | याद्वारे वितरीत 
वर्ष निर्णयाचा । घरकुल केलेला करावयाचा 
दिनांक । लाभार्थी निधी निधी 
संख्या 
णि जालना । ०५.०७.२०२३ | २१६५ । २७०१.९२० ९७५.०० ३५०.०० 
२ यवतमाळ | १३.०७.२०२३ | ३०७४ | ३८३६.३५२ १२५९.०० ६००.०० 
३ धाराशिव | २१.०८.२०२३ | १०५७ | १३१९.१३६ ४८०.०० २००.०० 
२०२३-२४ 
४ गोंदिया | ०८.११.२०२३ | ५५२ ६८८.८९६ ३२२.०० १००.०० 
षु भंडारा ०८.१२.२०२३ ९१४ १२३५.७२८ ३००.०० २००.०० 
६ चंद्रपूर ०८.१२.२०२३ | १७९९ । २४२३२.२४८ ६००.०० ३००.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


अ.क्र.) आर्थिक | जिल्हा शासन  ।वसाहत/ | मंजूर निधी ।यापुर्वी वितरीत | याद्वारे वितरीत 
वर्ष निर्णयाचा । घरकुल केलेला करावयाचा 
दिनांक ।लाभार्थी निधी निधी 
संख्या 
७ नागपूर । ०८.१२.२०२३ | १४२६ | १७७९.६४८ ४४५.०० ३००.०० 
८ सांगळी | ०८.१२.२०२३ | १०६१ | १३२४.१२८ ३३०.०० २५०.०० 
8 गोंदिया | 99.92.2023 | ३४३ ४६३.७३६ ११५.०० १००.०० 
ka 
भडारा १४.१२.२०२३ ६१२ ८२८.(9७६ २०७.०० २००.०० 
| २०२३-२४. जळगाव । १८.१२.२०२३ | १०४९ | १३०९.१५२ ३२८.०० नवव लह 
es धाराशिव | 20.92.2023 | २१५९ २६९४.४३२ ६००.०० ५००.०० 
43 लातूर १५.०१.२०२३ | ३४१७ | ४२६४.४१६ १०००.०० ९००.०० 
ग भंडारा २९.०१.२०२४ | ४८१ ६५०.३१२ २००.०० १००.०० 
श्‌ वर्धा । १६.०२.२०२४ | ३६० ४४९.२८ तुग 6 ३४९.२८ 
s चंद्रपूर १६.०२.२०२४ | ६२६ ८४६.३५२ २००.०० २००.०० 
एकूण २१०९६ । २६८२४.५१२ ७४६१.०० ४८४९.२८ 
एकूण भाग-(आ)--(ब) २७०६७ । ३४२५१.५०४ । ११३७६.९९ ८३६०.२८२ 


४. 


सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 


यांना “नियंत्रक अधिकारी” आणि संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्त, 


समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


4. 


संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन 


कल्याण यांनी वरील निधी मंजूरी दिलेल्या कामांसाठी वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयातील 


अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


द. 


याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 


विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 


सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा. 


७. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५२२५५३५३९३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


itally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 


ig) 
DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 

5. 


.20=2121bd11b9a537ffee960f52794a0a1 2449692545 1 7ad088cf267ea 
df9b53f2, postalCode=400032, hi 


Mi 
KU M B H A R ॥ ber=5E8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD3DB088D 
187EB151F2E10F16C3, SSUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
Date: 2024.03.15 23:04:36 +05'30' 


(सु. श्री. कुंभार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, 


चंद्रपूर, यवतमाळ, लातूर, जालना, धाराशिव, भंडारा, नागपूर, सांगली, जळगाव, वर्धा, गोंदिया. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर, यवतमाळ, लातूर, जालना, धाराशिव, भंडारा, 


नागपूर, सांगली, जळगाव, वर्धा, गोंदिया. 


३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 


. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नागपूर, अमरावती, लातूर, पुणे, 


नाशिक, छ.संभाजीनगर. 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 


६. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 


सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, चंद्रपूर, 
यवतमाळ, लातूर, जालना, धाराशिव, भंडारा, नागपूर, सांगली, जळगाव, वर्धा, गोंदिया. 


. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, चंद्रपूर, यवतमाळ, लातूर, जालना, धाराशिव, भंडारा, नागपूर, 


सांगली, जळगाव, वर्धा, गोंदिया. 


. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, यवतमाळ, लातूर, जालना, धाराशिव, भंडारा, नागपूर, सांगली, 
जळगाव, वर्धा, गोंदिया. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


११.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (योजना-१. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


